निसर्ग चक्रीवादळामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती 
हाताळण्यासाठी रायगड जिल्हयाला निधी वितरित 
करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : सीएळएस - २०२०/प्र.क्र. १३६/म-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ सप्टेंबर, २०२१ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, क्रमांक : सीएलळएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म -३, दिनांक १३.५.२०१५ 
२) जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे क्र.साप्रशा/कार्या-१/ब-५/ने.आ./२२४५/अनु.मागणी 
/ २०२०,दि.०९.०१.२०२१ रोजीचे पत्र 
प्रस्तावना: 


दिनांक ३ जून ,२०२० रोजी “निसर्ग” चक्रीवादळाचा तडाखा राज्यातील काही जिल्हयांमध्ये बसला आहे. 
या चक्रीवादळामुळे रायगड जिल्हयामध्ये नागरिकांना स्थलांतरित केल्यामुळे तसेच घरांच्या पडझडीमुळे मदत 
छावण्यांमध्ये दाखल झालेल्या नागरिकांना अन्न,पाणी, निवारा व वैद्यकीय देखभाल या सुविधा उपलब्ध करून 
देण्यासाठी तसेच चक्रीवादळामुळे सार्वजनिक ठिकाणी जमा झालेला HAT, (SIN SAGA स्वच्छता करण्यासाठी 
रायगड जिल्हयाला राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य कार्यकारी 
समितीच्या दिनांक ०१.०६.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे. त्यानुसार निधी वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


“निसर्ग” चक्रीवादळामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी रायगड जिल्हयांमध्ये सार्वजनिक 
ठिकाणी जमा SSS कचरा व ढिगारे उचलणे यासाठी विभागीय आयुक्‍त,कोकण यांचेमार्फत राज्य आपत्ती 
प्रतिसाद निधीमधून रू.१८९.८२ लक्ष (रूपये एक कोटी एकोणव्वद लाख ब्याऐंशी हजार फक्त) इतका निधी मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त निधी बीम्स प्रणालीवर विभागीय आयुक्तांना कार्यासन म-११ यांनी तात्काळ वितरित करावा. 


३. वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे पालन करण्यात यावे. 
तसेच ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. 

४. सदर निधी अनावडऱ्यकरित्या आहरित करून बँक खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येवू नये. या आदेशान्वये 
मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करण्यात यावा. 


५. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या 
स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक 
ताळमेळ घेण्यात यावा. तसेच राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची 
पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या शासनास 
सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त यांची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस - २०२०/प्र.क्र. १३६/म-३ 


६. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी जमा झालेला कचरा व ढिगारे उचलणे यासाठी प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ - 
नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ०२ पुर चक्रीवादळे इत्यादी, १०१, अनुग्रह सहाय्य, (९१) राज्य 
आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च, (९१) (०४) इतर बाबी, ३१ सहाय्यक अनुदाने (२२४५ ०२४४) या 
लेखाशीर्षाखाली निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


9. सदर are निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक :२६३/२०२१/व्यय-९, दिनांक 
०९.०७.२०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०९०२१४४३५७८११९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Subhash Hanmant 0७ 


le=400032, एव, 
2.5.4.20=4ff833138266ff48bcce68d 19355e87bSab50f9e57d2ebc1 9001209096 


2720dc, 
क serialNumber=596a24adfcfcd3edb424581 2cOeaccecdf4de3ec6a308b42a682a 
maranikar काणी यला यी 
Date: 2021.09.02 14:43:51 --05'30' 


(सु.ह.उमराणीकर) 
उपसचिव,महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय,मुंबई, 
४. विभागीय आयुक्‍त,कोकण, 

५. जिल्हाधिकारी, रायगड, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड, 

९. मा.मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

१०. मा. राज्यमंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

११. वित्तिय सल्लागार व सहसचिव,मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१२. कार्यासन अधिकारी (म-११/म-३), मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१३. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्राळय,मुंबई 

१४. निवड नस्ती (कार्यासन/ म-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


